महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


उप अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 


अधिकार्‍यांच्या बदल्यांबाबत. 


शासन आदेश क्रमांक: टिएफएस - २०१८/(८४/२०१८)/आ(वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ एप्रिल, २०१८. 


-: WaT :- 


बदली अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदींचे पालन करुन खाली नमूद 
केलेल्या उपअभियंता संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या खालील प्रमाणे बदल्या करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव | सध्या कार्यरत कार्यकारी बदलीने पदस्थापना करण्यात 
संचालक / मुख्य अभियंता | आलेले मंडळ / विभाग / उपविभाग 
कार्यालय / उपविभागाचे नांव 
१ २ ३ a "  ॥ 
| श्री. राजू रामचंद्र मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
बोडेकर प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 


नागपूर अंतर्गत निम्न वर्धा कालवे 
उप विभाग क्र.४, वर्धा 


कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभाग, वर्धा येथील उपकार्यकारी 
अभियंता या रिक्‍त पदी (प्रशासकीय) 


२ श्री.परमजितसिंग 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 


सुरेंद्रसिंग जुनेजा | विभाग, अमरावती अंतर्गत जिगाव | अमरावती अंतर्गत जिगाव प्रकल्प 
प्रकल्प धरण उप विभाग क्र.१, ।धरण उपविभाग क्र.२, मांडवा 
वडनेर भोलजी मु.मलकापूर मु.शेगाव. 
(आपसी) (विनंतीनुसार) 
3 श्री.उन्मेठा मुख्य अभियंता, जलसंपदा मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
भाऊराव पाचपोर | विभाग, अमरावती अंतर्गत जिगाव | अमरावती अंतर्गत जिगाव प्रकल्प 
प्रकल्प धरण उपविभाग क्र.२, धरण उप विभाग क्र.१, वडनेर 
मांडवा मु.शेगाव. भोलजी मु.मलकापूर 
(आपसी) (विनंतीनुसार) 
8 श्रीमती. क्रतुजा | मुख्य अभियंता, (स्थापत्य) मुख्य अभियंता (विप्र जलसंपदा 
सतिश जाधव  । जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, | विभाग, पुणे अंतर्गत कार्यकारी 
पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण अभियंता, उरमोडी धरण विभाग, 
उपविभाग क्र.१, सातारा, सातारा येथील उपकार्यकारी 
जि.सातारा अभियंता या रिक्‍त पदी. (रिक्‍त पदी) 


(विनंतीनुसार) 


२. वरील श्री. जुनेजा, श्री. पाचपोर व श्रीमती जाधव या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार 
असल्यामुळे त्यांना बदलीबाबतचे फायदे अनुज्ञेय नाहीत. 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस - २०१८/(८४/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


३. संबंधित महासंचालक / कार्यकारी संचाळक /मुख्य अभियंता यांना कळविण्यात येते कि, सदर 
अधिकाऱ्यांच्या सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश संबंधितांना तात्काळ प्रसृत करावेत. तसेच सदर अधिकाऱ्यास 
बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता त्वरित कार्यमुक्त करावे. वर नमूद केलेल्या उपअभियंत्यांच्या बदली 
दर्शविलेल्या पदावर यापुर्वी कोणी उपअभियंता कार्यरत असल्यास अज्ञा पदी बदली केलेल्या उप अभियंता 
यांची पदस्थापना करु नये व त्यांचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी नव्याने सादर करावा. 
४. बदली झालेल्या अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र 
तात्काळ नवीन कार्यालयाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 
५. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 
करु नये, म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 
६. या आदेशाद्वारे बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन घेतांना, संबंधित प्रशासकीय 
अधिकारी / कार्यकारी अभियंता यांनी तत्पूर्वी ते रजेवर होते किंवा कसे याची खातरजमा करावी व ते रजेवर 
असल्याचे आढळल्यास त्यांना हजर करुन घेण्यापुर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम 
४० नुसार कार्यवाही करावी व अहवाल शासनास सादर करावा. 

सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१६१२१९२८२५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 

तसेच हे आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यावरुन हया आदेशाची प्रत सर्व संबंधितांनी काढून घ्यावी व पुढील 
कार्यवाही तात्काळ करावी 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नांवाने 
Vinayak 1... sien 


2.5.4.20=eb6eSbc7ae 1 0ae9ecaa376fe734f5ee 18589f6a42c0c82108b047be5703 


jalNumber=81fd2869906a1aeee21da3e5d509f89daa03571d84025e4321bc9 
ishwanath Lawate णाची 


2018.04.16 12:20:17 +05'30 


(विनायक लवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 

६. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, अमरावती 

७. मुख्य अभियंता (स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे. 

८. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पणे. 

९. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

११.आ (वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


